उपसंचालक, आरोग्य सेवा औरंगाबाद मंडळ अंतर्गत 
असलेल्या ग्रामीण रुग्णालय / उपजिल्हा 
रुग्णालयातील दंत चिकित्सक विभागातील दंत शल्य 
चिकित्सक, गट-ब, वर्ग-२ ची ८ अस्थाई पदे पुढे 
चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१९४/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २६ जुले, २०१८. 


वाचा 
१) area निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, 
दि.२५.०७.२०१२. 
२) शासन आदेश, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः  संआसे-२०१७/प्र.क्र.३/सेवा-१, 
दि.२.१२.२०१७ 


३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.०३.१०.२०१७ 

४) शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.१७.१०.२०१७ 

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०८.०१.२०१८ 

६) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१ ६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०५.०३.२०१८ 

७) सहसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः सआसे/मौ.आ./अपदे/६६५- 
६६७/ १८, दि.२०.०७.२०१८ 

८) सहसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक सआसे/मौ.आ./अपदे/६६२- 
६६४/ १८, दि.२०.०७.२०१८ 

९) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे आदेश क्रमांकः सआसे/सारासे/गट-ब/कक्ष- 
४/बदल्या-२०१८/दंशचि/६५४-६९/१८, दि.३१.०५.२०१८ 


शासन निर्णय 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामीण 
रुग्णालय, बिडकीन, जि.औरंगाबाद, मंठा, जि.जालना, बोरी, जि.परभणी, कन्नड, जि.औरंगाबाद, परतुर 
जि.जालना, पाचोड, जि.औरंगाबाद आणि उपजिल्हा रुग्णालय, सेलू, जि.परभणी येथील दंत शल्य 
चिकित्सक, गट-ब, वर्ग-२ च्या ७ अस्थाई पदांची संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये पदनिर्मिती 
करण्यात आली असून संदर्भाधीन अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये ही पदे भरण्यात आलेली आहेत. 
तसेच, संदर्भाधिन अ.क्र.९ येथील संचालनालयाच्या सार्वत्रिक बदल्या आदेशान्वये उपजिल्हा रुग्णालय 
गंगापुर, जि.औरंगाबाद येथील दंत शल्य चिकित्सक, गट-ब, वर्ग-२ चे १ अस्थाई पद भरण्यात आले आहे. 


=: उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखाळील ग्रामीण 
रुग्णालय, बिडकीन, जि.औरंगाबाद, मंठा, जि.जालना, बोरी, जि.परभणी, कन्नड, जि.औरंगाबाद, परतुर 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१९४/आरोग्य-४ 


जि.जालना, पाचोड, जि.औरंगाबाद आणि उपजिल्हा रुग्णालय, सेळू, जि.परभणी येथील दंत चिकित्सक 
विभागातील दंत शल्य चिकित्सक, गट-ब, वर्ग-२ ची ७ अस्थाई पदांची संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये पदनिर्मिती करण्यात आली असून संदर्भाधीन अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये ही पदे 
भरण्यात आलेली आहेत. तसेच, संदर्भाधिन awe येथील संचालनालयाच्या सार्वत्रिक बदल्या 
आदेशान्वये उपजिल्हा रुग्णालय गंगापुर, जि.औरंगाबाद येथील दंत शल्य चिकित्सक, गट-ब, वर्ग-२ चे १ 
अस्थाई पद भरण्यात आले आहे. सदर पदांना पुढील अटींच्या अधीन राहून दि.०१.१२.२०१७ ते 
दि.३०.०९.२०१८ या कालावधीसाठी चालु ठेवण्याकरीता मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पद मंजूर केला आहे, 

त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग (१ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.०३.१०.२०१७, (२) शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.१७.१०.२०१७, (३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०८.०१.२०१८ व (४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०५.०३.२०१८ नुसार विहित करण्यात आलेल्या अटी व शार्तीचे 
कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा 
पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत 
तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा 
प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची 
राहील. 

3. सदर पदांवरील होणारा खर्च, मागणी क्रमांक आर-१ मधील मुख्य लेखाशीर्ष “२२१०-वैद्यकीय 
सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१) (०८) प्राथमिक 
आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालया इतका दर्जा वाढविणे (२२१० 0893)” व “२२१०-वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचाळन व प्रशासन, (०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा 
विकास प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामीण / कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४)” 
या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय (१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, 
दि.०३.१०.२०१७, (२) शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, 
दि.१७.१०.२०१७, (३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.०८.०१.२०१८ व (४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१९४/आरोग्य-४ 


दि.०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०२० २९५२५७६११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


ह Digitally signed by Roshani 
R O S h a al | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al e S h Maharashtra, O = Government 


. Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil oe carie t6s025 
+05'30' 
(रो.दि. कदम-पाटील) 
अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र हासन 


संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद. 

महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर. 


. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय बिडकीन/कन्नड/पाचोड, जि.औरंगाबाद 
. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय मंठा/परतुर, जि.जाळन 

. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय बोरी, जि.परभणी 

. वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय सेलू, जि.परभणी 

९. 


वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय गंगापुर, जि.औरंगाबाद 


१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बिडकीन/कन्नड/पाचोड/गंगापुर, जि.औरंगाबाद. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मंठा/परतुर, जि.जालना. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बोरी/सेळू, जि. परभणी 

१३. वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


als 


ग्रपत्र-अ 


ग्रामीण रुग्णालय ,जिडकिन ता. पैठण जि.ओरंगाबाद येथील अस्थाई पदे सन २०१८ते २०१९ पर्यंत पूढे चालू ठेवण्या बाबतचा प्रस्ताव 


ix Sool ज्या आदेशान्वर ज्या तारखू a ल 
ज्या शासन weet पदे पासून पदे चालू 
'निर्णयअस्यये निर्मान पूढे चालू ठेवायची 
केली तो शासन निर्णय ठेवाण्यात आहे ती 
Sars आली त्यांचा तारीख 
warez दि. 


7 ¢ 
शा.नि.क.सार्वजनिक | era Pers, ze 
आरोग्य विभाग क़ रज अर्र 
प्रक्र १३०/ आरोग्य-३ 
मंत्रालय मुबंई दि. २५ 
जुलै २०१२. 


td 


ग्रामीण रुग्णालय Har जि.जालना येथील दंतशल्यचिकीत्सक < अस्थाई पद 
दिनांक ०१/०३/२०१८ ते २८/०२/२०१९ अस्थाई पद पुढे चालु ठेवणे बाबत. . 
. विवरण Sieg el Na" aS 


pal ज्या दिनांका पासुन 
तात्पुरते पद ज्या शासन चरदांची निर्णयाव्दारे पद पुढे | चद पुळे चालु 
: निर्णयाव्दारे निर्माण केले चारु ठेवण्यात आले | 2 वावयाचे Kg 
संख्या योचे आहे तो 
त्यांचा wate a दिनांक तो शा.नि. क. दिनांक 
feats. 
var fe 2 


महाराष्ट्र शासन ATA 

आरोग्य विभाग शासन निर्णय 
कु. संकीर्ण-२०१२/प्रक्रॅ- १३०/ 
आरोग्य-३, मंत्रालय मुंबई दि. 
२५ जुलै, २०१२. 


०१/०३/२०१८ 
a 
२९/०२/२०१९ 


दंतशल्यचिकीत्सक गट-अ 
3 (वर्ग-२र) 


२९ ३००- ३४८०० 


ग्रे.पे. ५४०० निरिक 


विवरण पत्रक अ 
रुग्णालयाचे नांव :- ग्रामिण रुग्णालय बोरी, जि. परभणी. 
कार्यालयं :- ग्रामिण रुग्णालय बोरी जि. परभणी 


प्रथम ज्या शासन | ची संर र ची द | ज्या शासन खेपास 
निर्णयाने पप | | श्रेणी । निर्णयाने पदे पूढे चालु 
निर्माणं झाले . | चालु ठेवण्यात | ठेवण्याची आहेत 
त्याचा शासन . . आली त्याचा क्र. तोदि. : 
महाराष्ट्र शासन वैद्यकिय अधिकारी (दंत ९३००-३४८०० | महाराष्ट्र शासन | 99/92/2040 ~ ._ २२१० a j 
सार्वजनिक विभाग | शल्य चिकित्सक) वर्ग.२ ग्रेड पें ५४००/- सार्वजनिक २८/०२/२०१८ | वै.से.व.सा.आ.०६ | जनतेस आरोग्य 
शा.नि.क्र. ् | विभाग शा.नि.क्र. | ०१/०३/२०१८- सा.आ. ०१- । सेवा देण्यासाठी 
संकीर्ण- । । संकीर्ण- २८/०२/२०१९ संचालक व पदे पुढे चालु 
२०१२/प्रक्र- २०१२/प्रक्र-१३०/ प्रशासन ठेवणे. आवश्यक 
१३०/आरोग्य-३, : आरोग्य-३, | (०१),०९) . आहे. 
मंत्रालय मुंबई दि. | - मंत्रालय मुंबई महाराष्ट्र आरोग्य 
२५ जुलै, २०१२ | दि२५ जुलेर०१२.|  . ..| सेवा विकास 
रि ' | | प्रकल्पाअंतर्गत 
ग्रामिण/कुटीर 
_. रुग्णालयाचे . 
उपजिल्हा 


श्रेणीवर्धन 
(२२१०४६२४) | 


ठेवण्याबाबत 
कारणे 


विवरणपत्र अ 


ग्रामिण रुग्णालय कन्नड aT aS जि. औरंगाबाद येथील अस्थाई पदे (२०१८ -२०१९) वर्षा साठी पुढे चालु ठेवण्या बाबत चा प्रस्ताव 


= तात्पुरते पदे प्रथमतःज्या शासन ज्या पदे पुढे 

| निर्णयान्वेय निर्माण केली तो पदनाम वर्ग | संख्या ज्या आदेशाने तारखेपासुन चालूठेवण्या 
कः शासन निर्णय व दिनांक = plat पदे ik चालु च्या 
तन श्रेणी त्यांचा मा ठेवावयाची आवश्यक ते 
दिनांक आहे ती 

तारीख स्पष्टीकरण 

नवनिर्मीत 
शा.नि. क्र.सार्वजनिक आरोग्य ल्य तनया १ पदे पुढे 
भाग क्र. /प्र.क १३०/ आरोग्य तिंवितक गट अवर पेपर vos निरंक ०१/३/२० १८ चालू ठेवणे 


आवश्यक . 
असल्याने 


-३े दि.२५/०७/२०१२ 


ग्रामीण रुग्णालय परतूर जि.जालना येथील दंतशल्य चिकींत्सक-बर्ग-२ अस्थाबी पदे दि.२९/१२/१७,ते, सथ १८-व-दि.१/०३/२०१८ ते २८/२/१९ पर्यंत चालू ठेवणेबाबतचे प्रस्ताव. 


विवरण पत्र 3 
HR तात्पुरते पद ज्या शासन ज्या शासन निर्णयाहबारे पद पुढे चालू 
ठेवण्यात आले तो शा.निक. व दि. 


९३००--३४८००-प्रेउ-पे-५४०० | शा.ति.क्र.:.संआले./प्र.कर./ १सिवा-१/ 
मंत्रालन भूंबई.दि.२--१२-२० १७.अन्नमे 
नगतिर्मीत पद असल्याने, दि. 
२९/२१२/१७,ते, २८/२/१८-व-दि. 
१/०३१/२०१८ ते ९८/२/१९ सदरिल पद 
॥.नि.क.ग्रा.रु.प. न चालू ठेवणे आहे. 
२०१२/प्र.क. 


/१३०/आरोग्य-३/दि. 
२५--७-२०१२ 


न od 
विवरण पत्र - अ . 
ग्रामीण रुग्णालय पाचोड, ता.पैठण जि.औरंगाबाद येथील अस्थाई पदे (२०१७-२०१८) वर्षांसाठी पुढे चालु ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव 
प्रथमतः ज्या शासन पदनाम at संख्या र ज्या ज्या तारखेपासनु | लेखा शिर्ष | पदे पुढे चाल 
निणंयान्वये निर्माण केली तो शासन | आदेशाने | चालु ठेवाबयाची ठेवण्याच्या 
निर्णय व दिनांक शेंबटी पदे | आहे ती तारीख आवश्यकतेचं 
चालु | स्पष्टीकरण 
ठेवण्यात 
आली : | 
त्याचा | 
क्रमांक व 
दिनांक 


W. ०१-१०-२०१७ मिती | नवनिमीत १ 
क्र./प्र.क्र.-१३०/आरोग्य-३ दि. २५-०७- शा.नि.दि. | पदे पुढे चालु 
२०१९२ २५ जुलै | ठेवणे 

२०१२ मध्ये | आवश्यक 
नमुद नाही. | असल्याने 


ren ne 


विवरण पत्रक अ 


रुग्णालयाचे नांव :- उप जिल्हा रुग्णालय सेलू जि. परभणी. 


प्रथम ज्या शासन 

निर्णयाने पद निर्माण 

झले त्याचा शासन 
निर्णय दिनांक 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक विभार 
wi frm. 
संकीर्ण-२० १२/प्रक्र- 
१३०/आरोग्य-३, 
मंत्रालय मुंबई.दि. 
२५ जुलै, २०१२ 


वैद्यकिय अधिकारी (दंत शल्य 
चिकित्सक) वर्ग-२ 


9300-34800 
Grad.pay- 


ज्या शासन 
निर्णयाने पदे 
चालू ठेवण्यात 


आली त्याचा क्र. 


बदि. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक 
विभाग शा.नि. 


क्र. 
संकीर्ण-२०१२/प्र 
क़- १३ ०/आरोग्य 
-_ 3 ह 

मंत्रालय मुंबई. 
दि.२५ 


कार्यालय :- उप जिल्हा रुग्णालय सेलू जि. परभणी. 


ज्या 

तारखेपासून पूढे 
चालू ठेवण्याची 
आहेत तो दि. 


२२१० वै.से 
०६ सा. आ. ०१ - 
शश व्य 7 संचालक व 
प्रशासन,( ०१), ०९ )महार 
oe ०१८ | ष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 
Sey aeee प्रकल्पाअंतर्गत 
ते ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे 
उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये 
श्रेणीबर्धन 
(२२१०४६रेड 


२८/०२/२०१९ 


पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत 


कारणे 


ग्रामिण भागातील 
जनतेस आरोग्य 
सेवा देण्यासाठी 
पदे पुढे 'चालू 
ठेवणे आवश्यक 


प्रपत्र अ 
उपजिल्हा रुग्णालय, गंगापूर, जि. औरंगाबाद येथील दंत चिकित्सा विभाग अंतर्गत अस्थाई पदे सन २०१८-२०१९ या वर्षासाठी पुढे 
चालू ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव | 


त्याचा कमांक व | ठेवावयाची 
शासन कृ.व दिनांक 


पदाचा संख्या! वेतन श्रेणी c 
प्रथमत: ज्या शेवटी पदे चालू | तारखेपासुन 
शासननिर्णअन्वये ठेवण्यात आली | पदे चालू 


_ 3 
१) शा.नि.कृ.संकीर्ण [दंत शल्य चिकित्सक, गट-अ, र ९३००-३४८०० |निरंक १ जून २०१८| २२१०वै.से.व सा.आ 
. ०१-संचालन व प्रशासन 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 
(oe) ०९) महाराष्ट्र आरोग्य 
सेवा विकास प्रकल्प ग्रा.रु.चे 
उपजिल्हा रुग्णालयात रुपांतर | . 


00-72 | (२२१०४६२४) 


प 
vt ie 

जिळ कळे 
०३२ दिनांक २५ ----- 
0) 
a मिडी 
शिळा तका 
चिडका 


य 
et eae aes 
एकु , 


